आपत्ती प्रतिसादासाठी तात्पुरती 
व्यवस्था म्हणून गोंदिया व भंडारा 
जिल्ह्यांमध्ये होमगार्डची सेवा घेण्यात 
येते त्याचे मानधन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२२/प्र.क्र.१२३/आव्यप्र-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०२२ 
प्रस्तावना -- 
जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, गोंदिया ब भंडारा यांनी आपत्ती 
व्यवस्थापनासाठी गृहरक्षक दल (होमगार्ड) यांची सेवा घेतली होती. त्यासाठी थकीत मानधन तसेच पुढील वर्षासाठी 
मान्सून कालावधीत त्यांची सेवा घ्यावयाची असल्याने त्यासाठी लागणारे मानधन उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनास विनंती केली आहे. जिल्हा समादेशक, होमगार्ड, भंडारा यांनी गृहरक्षक दल यांची सेवा उपलब्ध करून दिली 
असून त्यासाठीचे थकोत मानधन प्राप्त होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना विनंती केली आहे. गोंदिया व भंडारा 
जिल्हयातील गृहरक्षक दल (होमगार्ड) यांच्या थकीत व पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या घ्यावयाच्या सेवेसाठी आवश्यक 
असलेले अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आपत्ती व्यवस्थापनासाठी गृहरक्षक दल (होमगार्ड) यांची गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यामध्ये मान्सून कालावधीत 
सेवा घेण्यात येते. यापुर्वी सदर सेवा घेण्यात आली. त्यासाठी थकीत THA विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाकरिता अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या एकूण मानधनाची रक्‍कम 
आदेशाचा कालावधी 


१ | भंडारा जिल्ह्यात दि. १ ऑगष्ट, २०२० ते दि. २० फेब्रुवारी, २०२१ २१,१७,२००/- 
जिल्हा व तालुकास्तरावर नेमण्यात आलेले होमगार्ड 

२ | गोंदिया जिल्ह्यात दि. १ मार्च, २०२१ ते दि. ३९ ऑक्टोबर, २०२१ ६,२९७,४७०/- 
या कालावधीत जिल्हा ब तालुकास्तरावर नेमण्यात आलेले 


होमगार्ड 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी गृहरक्षक दलातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूकीसाठी आवश्यक असलेल्या 
तरतूदीची मागणी दोन्ही जिल्ह्यांनी केलेली आहे. तथापि, मान्सून कालावधीत नियंत्रण कक्षात जिल्हास्तरावर जलसंपदा 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची २४५७ नियुक्‍ती करण्यात येत असून 
नगरपालिका व तालुकास्तरावरही कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात येते. राज्यातर्फे पूरप्रवण जिल्ह्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत 
आपदामित्र कार्यक्रम राबविण्यास येणार असल्याने प्रशिक्षित मनुष्यबळ संबंधित जिल्ह्यांना प्राप्त होणार असल्याने 
पुढील वर्षापासून संबंधित स्वयंसेवकांची मदत घेण्याची जबाबदारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची राहील. 
पुढील आर्थिक वर्षापासून यासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीला प्रत्यक्ष 
प्रतिसाद देण्यासाठी यावर्षी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर प्रत्येकी २ होमगार्डच्या फक्त मान्सून कालावधीसाठी 


30, C:\Users\Ramvir.Sharma\Desktop\ Office २०२२नोट २०२२.0०८५ 


दि. ०१ जून, २०२२ ते दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२२ नियुक्‍तीस मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या 
मानधनाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे होईल. 


अ.क्र. | जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाव धिग्रहीत करण्यात य एकूण मानधनाची रक्‍कम 

आदेशाचा कालावधी 

१ | भंडारा जिल्ह्यात दि. ९ जून, २०२२ ते दि. ३ ऑक्टोबर २०२२ या १६,४०,१६०/- 

कालावधीत जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रत्येकी २ होमगार्डसाठी 
| होणारे मानधन (१६५१५३३६७०) 

२ | गोंदिया जिल्ह्यात दि. १ जून, २०२२ ते दि. ३९ ऑक्टोबर २०२२ या १८,४५,१८०/- 

कालावधीत जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रत्येकी २ होमगार्डसाठी 
होणारे मानधन (१८५१५३८६७०) 


j= 


भंडारा जिल्ह्यासाठी थकौत रक्‍कम रु. २१,१७,२००/- (रुपये एकवीस लक्ष सतरा हजार दोनशे फक्त) व सन 
२०२२-२३ मध्ये आवश्यक असलेली रक्‍कम रु. १६,४०,१६०/- (रुपये सोळा लक्ष चाळीस हजार एकशे साठ फक्त) 
असे एकूण रु. २७,५७, ३६०/- (रुपये सदतीस लक्ष सत्तावन हजार तीनशे साठ फक्त) 


गोंदिया जिल्ह्यासाठी थकीत रक्‍कम रु. ६,९७,४७०/- (रुपये सहा लक्ष AAT हजार चारशे सत्तर फक्त ) 
व सन २०२२-२३ मध्ये आवश्यक असलेली रक्‍कम रु. १८,४५,१८०/- (रुपये अठरा लक्ष पंचेचाळीस हजार एकशे 
एऐंशो फक्त) असे एकूण रु. २५,४२,६५०/- (रुपये पंचवीस लक्ष बेचाळीस हजार सहाशे पन्नास फक्त) 

वरील विवरणानुसार गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यासाठी गृहरक्षक दलाच्या नेमणूकीबाबत आवश्यक असलेली 
एकूण रक्‍कम रु. ६३,००,०१०/- (रुपये त्रेसष्ट लक्ष दहा फक्त) निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर रक्‍कम विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत जिल्हाधिकारी, गोंदिया व भंडारा यांना अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर (31)5) वितरीत करण्यात येईल. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ८० 
सर्वसाधारण (०१)(०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करणे ब फर्निचर व 
साधनसामुग्रीसह सुसज्जीकरण करणे (२२४५ १७६१) ३१ -- सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२११५३७१४१३१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, प... 


{ 


(हितेंद्र THR) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 
२) जिल्हाधिकारी, भंडारा/ गोंदिया. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


3३०५. 0१॥७७७/४११७1,७॥811800४4०200128 २०२२१नोट २०२२.०००५ 


3) महालेखापाल (लेखा ब SANTA), मुंबई,नागपूर. 


डड) महालेखापाल (Fras) 


